आस्थापना - नागपूर विभाग 

एकूण १५३४ अस्थायी पदांना तसेच, महसूल 
विभागातील विविध कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
आकृतीबंधाबाहेरील १५४ (नव्याने वाढ झालेल्या 
पदांसह) अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी -२०२१/प्र.क्र.१०६ /ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ आक्टोंबर, २०२१. 
संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : संकिर्ण-१००२/प्र.क्र. ६६(भाग-२)/ 
ई-८, दिनांक २०/०३/२००६. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : प्राफेब-२०१०/प्र.क्र.-२६/पुनर्बांधणी-३/ 
म-१०, दिनांक ३०/०७/२०१३. 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. ३८/ई-८, 
दिनांक १५/०४/२०१७. 
४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.३८/ई-८, 
दिनांक ०४/०४/२०१९ व दिनांक २२/१०/२०१९. 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि.१५/०२/२०२१. 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१०६/ई-८, दि.१५/०४/२०२१ 
७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 


प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाच्या दिनांक १५/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन विभागीय आयुक्त, नागपूर 
तसेच जिल्हाधिकारी, नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर व गडचिरोली यांच्या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखाळील उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या 
क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातीलळ १५३४ अस्थायी पदांना तसेच, महसूल विभागातील विविध 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधाबाहेरील १५४ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२१ ते 
दि.३१/०८/२०२१ या कालावधीसाठी महसूल व वन विभागाच्या दि.१५/०४/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
2. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१०/०८/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन विभागीय आयुक्‍त, नागपूर तसेच जिल्हाधिकारी, 
नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर व गडचिरोली यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील 
आकृतीबंधातील १५३४ अस्थायी पदांना तसेच, महसूल विभागातील विविध कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
आकृतीबंधाबाहेरील १५४ (नव्याने वाढ झालेल्या पदांसह) अस्थायी पदांना वरील कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


are निर्णय क्रमांकः ईएसटी -२०२१/प्र.क्र.१०६ /ई-८ 


शासन निर्णय:- 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर तसेच जिल्हाधिकारी, नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर व 
गडचिरोली यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील उप विभागीय अधिकारी, 
तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधील १५३४ अस्थायी पदांना तसेच, महसूल विभागातील विविध 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधाबाहेरील १५४ (नव्याने वाढ झालेल्या पदांसह) अस्थायी पदांना 
दिनांक १ सप्टेंबर, २०२१ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२ या कालावधीसाठी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१०/०८/२०२१ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च संदर्भाधीन क्र. 3 येथील शासन निर्णयासोबतच्या संबंधित 
विवरणपत्रातील रकाना- क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाळील सन 2029-2022 साठी मंजूर 
झालेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१०/०८/२०२१ च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार दरम्यानच्या 
काळात सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक असल्याचे तसेच 
यानंतर सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याकरिता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही, याची सर्व 
विभागांनी नोंद घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११००११३१३४९१३१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dr.SHWETA 


SAWDEKAR BAIG 


(डॉ. श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
२) जिल्हाधिकारी, नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर व गडचिरोली. 
३) अपर जिल्हाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी/ तहसीलदार /मंडळ अधिकारी.(संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांच्यामार्फत) 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर व गडचिरोली. 
६) उप सचिव, कार्यासन (आ.पु.क./व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) सह सचिव/ उप सचिव, कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


